Indian Textile Accessories & Machinery 
Manufacturers' Association या संस्थेतर्फे दि. २० 
सप्टेंबर, २०१९ व दि. १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी 
आयोजित करण्यात येणारा Textile Industry 
Catalogue Show -- भागीदारी शुल्क मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.५९/ टेक्स-१ (ब) 
तिसरा मजला, मंत्रालय ( विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र.सूतगि १५११/प्र.क्र. १५३/ 
टेक्स -१(ब), दिनांक २२.११.२०१३. 
२. Indian Textile Accessories & Machinery Manufacturers' Association 
(TAMMA) या संस्थेचे दि. 24.09.2098 चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

Indian Textile Accessories & Machinery Manufacturers' Association (ITAMMA) या 
संस्थेतर्फे लुधियाना, पंजाब व गुंटूर, आंध्र प्रदेश येथे अनुक्रमे दि. २० सप्टेंबर, २०१९ व दि. १२ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी आयोजित करण्यात येणा-या Textile Industry Catalogue Show या प्रदर्शनात महाराष्ट्र 
शासनास भागीदार राज्य म्हणून सहभागी होण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सदर 
प्रदर्शनात भागीदार राज्य म्हणून सहभागी होण्याचे शुल्क उपरोक्त संस्थेस मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

Indian Textile Accessories & Machinery Manufacturers' Association (ITAMMA) या 
संस्थेतर्फे लुधियाना, पंजाब व गुंटूर, आंध्र प्रदेश येथे अनुक्रमे दि. २० सप्टेंबर, २०१९ व दि. 92 नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी आयोजित करण्यात येणा-या Textile Industry Catalogue Show या आंतरराष्ट्रीय 
प्रदर्शनात भागीदार राज्य म्हणून सहभागी होण्यासाठी प्रत्येकी रु. ३,००,०००/- असे एकूण 
रु.६,००,०००/- + १८% जी.एस.टी. रु.१,०८,०००/- असे एकूण रु. ७,०८,०००/- (अक्षरी रुपये सात 
लाख आठ हजार फक्‍त) इतके भागीदारी शुल्क Indian Textile Accessories & Machinery 
Manufacturers' Association (ITAMMA) या संस्थेस मंजूर करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर रकमेपैकी रु.६,००,०००/- इतक्या रकमेमधून १०% टी.डी.एस. व टी. डी. एस. च्या ४% 


शिक्षण शुल्क (Education cess) वजाती करुन उर्वरित रक्‍कम रु. ६,४५,६००/- (अक्षरी रुपये सहा लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.५९/ टेक्स-१ (ब) 
पंचेचाळीस हजार सहाशे फक्त) ITAMMA या संस्थेच्या नावे अदा करण्यात यावी. या संस्थेने सदरचा 


खर्च विहित पद्धतीने करुन त्याबाबतचा अहवाल आयुक्‍त THEM, नागपूर यांना सादर करावा. 


अ. संस्थेचे नावा | पॅन क्रमांक यकाची रक्‍कम | टी.डी.एस. शिक्षण शुल्क 
क्र. (भागीदार शुल्क -- (स्तंभ क्र्४ (स्तंभ क्र.५ 
१८% जी. एस. टी.) | मधील मधील रकमेच्या 
भागीदारी ४%) 
शुल्काच्या 
१०%) 
१ २ ३ 8 षु & 
q | Indian Textile | AAATA4214G Rs.6,00,000 60,000/- 2,400/- 6,45,600/- 
| +Rs.1,08,000 
Accessories & 
| = Rs.7,08,000/- 
Machinery 
Manufacturers’ 
Association 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ -3, दि.८ जुले, २०१९ अन्वये सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०१९ अखेरपर्यंत) अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या 
६० % रक्कम खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सन २०१९-२० करीता "मागणी क्र. व्ही-२, 
२८५२ - उद्योग, २०२ वस्त्र निर्माण, ०८, ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योग, २०२ वस्त्र निर्माण, (०१) (०१) प्रदर्शने, 
चर्चासत्रे, जाहिरात व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता अथसहाय्य (२८५२ ०४९९), २६, जाहिरात आणि प्रसिद्धी ” 
या लेखाशीर्षासाठी रु.५,००,००,०००/- इतका निधी उपलब्ध असून त्यापैकी डिसेंबर,२०१९ अखेरपर्यंत रु. 
३,००,००,०००/- इतका निधी खर्च करण्यासाठी उपलब्ध असून आतापर्यंत रु.९३,६०,०००/- इतकी रक्‍कम 
खर्च झाली असून रु.२,०६,४०,०००/- इतका निधी शिल्लक आहे. 

३. वित्त विभागाच्या दि. ८ जुले, २०१९ च्या परिपत्रकामधील परिच्छेद क्र. ४ नुसार "२६, जाहिरात व 
प्रसिद्धी" या बाबीवर खर्च करण्यास विभागास अधिकार आहेत. तसेच उपरोक्त लेखाश्रीर्षाखाळी सन 
२०१९-२० करीता अर्थसंकल्पित केलेल्या रु.५००.०० लाख इतक्या तरतुदीपैकी डिसेंबर, २०१९ अखेरपर्यंत 
रु.३००.०० लाख इतकी तरतूद खर्च करण्यास विभागास अधिकार असल्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेची 
आवश्यकता नाही. 

४. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त दि.८.७.२०१९ च्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.२ बाबत 
नमूद करण्यात येते की, योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. तसेच अ.क्र. ९ मधील तपासणी सूचीतील मुद्दयांचीही पूर्तता 
होत आहे. परिच्छेद ७ ते १६ मधील बाबी या प्रकरणी लागू नाहीत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.५९/ टेक्स-१ (ब) 

५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/ प्र.क्र.३१/ कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० मे, 
२०१६ मध्ये कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
सदर परिपत्रकातील परिच्छेद- अ) मधीळ बाबींची प्रस्तुत प्रकरणाशी संबंधित माहिती खालीलप्रमाणे 
आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- विभागाच्या क्र. सूतगि-१५११/ प्र.क्र.१५३/टेक्स-१ (ब) , 

दि. २२ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार “ २६, जाहिरात व प्रसिद्धी ” या बाबीखालील खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 
२) मंजूर निधी :- "मागणी क्र. व्ही-२, २८५२ - उद्योग, २०२ वस्त्रोद्योग, ०८, ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योग, २०२ 
वस्त्र निर्माण, (09) (०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, जाहिरात व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता अथसहाय्य (२८५२ 
०४९९), २६ जाहिरात आणि प्रसिद्धी” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० साठी रु.५,००,००,०००/- इतका 
निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी ६०% म्हणजे रु.३,००,००,०००/- इतका निधी डिसेंबर, २०१९ 
अखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी उपलब्ध असून आतापर्यंत रु.९३,६०,०००/- इतकी रक्कम खर्च झाली असून 
रु.२,०६,४०,०००/- इतका निधी शिल्लक आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- 
ITAMMA या संस्थेस सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही. 

४) ज्या लेखाशरीर्षाखाली अनु दान वितरित करण्यात येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत एक 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- उपरोक्त लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- लागू नाही. 

७) बांधकामविषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिका-याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक अद्ययावत प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दि.१.१२.२०१६ च्या शासन आदेझानुसार करावी व तसा उल्लेख 


प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.५९/ टेक्स-१ (ब) 


९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी:- लागू नाही. 

६. उपरोक्त प्रयोजनासाठी झालेला खर्च “ मागणी क्र. व्ही-२, २८५२ उद्योग, ०८ ग्राहकोपयोगी वस्तू 
उद्योग, २०२, वस्त्रनिर्माण, (०१)(०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, जाहिरात व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता ( २८५२ 
०४९९) दत्तमत, २६ जाहिरात व प्रसिद्धी * या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक वर्षासाठी डिसेंबर, २०१९ अखेर खर्च करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात 
यावा. 

9. परिच्छेद- १ मध्ये नमूद केलेली रक्‍कम रु. ७,०८,०००/- (रुपये सात लाख आठ हजार फक्त) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्यामार्फत indian Textile Accessories & Machinery 
Manufacturers' Association या संस्थेच्या नावे RTGS द्वारे अदा करण्यासाठी श्री. र. गं. aE , 
कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” व श्री. ब. बा. चव्हाण, सहसचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ यांना “ नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. ITAMMA या 
संस्थेचा बँक Tales खालीलप्रमाणे आहे- 


Account Holder Name :- Indian Textile Accessories & Machinery 
Manufacturers’ Association 
Bank Name and Address :- Axis Bank Ltd., Mumbai 


Type of Account :- Current Account 
Bank Account Number :- 004010100606387 
IFSC / NEFT Code :- UTIBO000004 


८. सदर शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक सूतगि- 9499/ प्र.क्र.१५३/ टेक्स-१ 
(ब), दिनांक २२ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागास नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ 
अर्थ -३,दि. ८ जुले, २०१९ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९२११७१८५८१६०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


क Digitally signed by ९०५७ 1८ 

Prase njeet Di c-N, ocGovernment Of Maharashtra, ou=Co- Operation 
larketing and Te» postalCode=400032, st=Maharashtra, 

a6d2c11a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa 


Karlekar Etc et rt 
(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (delay यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई . 
२. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
३. सहसचिव (टेक्स-१(ब)) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.५९/ टेक्स-१ (ब) 


oC 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिवालय इमारत, जीपीओ समोर, सिव्हिल 

लाईन्स, नागपूर- ४४० ००१. 

९. प्रेसिडेन्ट, इंडियन टेक्सटाईल अँक्सेसरीज अन्ड मशिनरी मॅन्युफॅक्वरर्स salve, 
भोगीलाल हरगोविंदास बिल्डिंग, दुसरा मजला, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, काला घोडा, 
मुंबई ४०० ००१. 

१०. अवर सचिव, १७-स / कक्ष अधिकारी १६-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 

११. कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवडनस्ती ( टेक्स-१ (ब)), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


waa) 


ios 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


